भूकंपग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकरिता संपादित 
जमिनीचा मा. दिवाणी न्यायालयाने दिलेल्या 
निर्णयानूसार भूसंपादन अधिनियम, १८९४ च्या 
कलम १८ नुसार वाढीव मोबदला अदा 
करण्यास्तव निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.१००/र-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १४ मार्च, २०२३ 


वाचा - 
१) महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र. अ.क.वा./न्यायप्रकरण/१०९९/प्र.क्र.१५२/अ-२, 
दि. २४/१२/२००३ 


२) महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक क्र.:-बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.६७/ब-१, दि. ९/३/२०१८ 


३) उपायुक्त (पुनर्वसन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, औरंगाबाद यांचे पत्र जा.क्र. २०२२/ पुनर्वसन/ 
कक्ष-१/कावि-१५३, दि. २०/०९/२०२२ 


४) उपायुक्त (पुनर्वसन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, औरंगाबाद यांचे पत्र जा.क्र. २०२२/ पुनर्वसन/ 
कक्ष-१/कावि-१५५, दि. २६/०९/२०२२ 


५) उपायुक्त (पुनर्वसन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, औरंगाबाद यांचे पत्र जा.क्र. २०२२/ पुनर्वसन/ 
कक्ष-१/कावि-१५६, दि. २६/०९/२०२२ 


६) उपायुक्‍त (पुनर्वसन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, औरंगाबाद यांचे पत्र जा.क्र. २०२२/ पुनर्वसन/ 
कक्ष-१/कावि-१५७, दि. १४/१२/२०२२ 


७) उपायुक्त (पुनर्वसन), विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद यांचे पत्र जा.क्र. २०२२/ पुनर्वसन/ 
कक्ष-१/कावि-१५८, दि. १४/१२/२०२२ 
प्रस्तावना - 
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील भूकंपग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकरिता जमिनी संपादित करताना 
भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडून मोबदला देण्याबाबत अंतिम निवाडे पारित करण्यात आले होते. सदर 
निवाड्यानुसार संबंधित भूधारकांना जमिनीचा मोबदला मान्य नसल्याने, त्यांनी भूसंपादन अधिनियम, 
१८९४ च्या HOA १८ नुसार वाढीव मोबदला मिळण्याबाबत मा. दिवाणी न्यायालयामध्ये 
शासनाविरुद्ध प्रकरणे दाखल केली असता मा. दिवाणी न्यायालयाने भूधारकांना वाढीव मोबदला 
देण्याचे निर्णय दिळे आहेत. सदर निर्णयांविरुद्ध अपील न करण्याबाबत विधी व न्याय विभाग, 
औरंगाबाद यांनी अभिप्राय दिले आहेत. मा. दिवाणी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार संपादित 
जमिनीचा वाढीव मोबदला अदा करण्याबाबत विभागीय आयुकत, औरंगाबाद यांच्याकडून संदर्भाधीन 
क्र.३ ते ७ येथील पत्रांन्वये एकूण रक्‍कम रूपये ७,४३,८७,५९८/- एवढा निधी उपलब्ध करुन देण्याची 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.१००/र-८ 
विनंती करण्यात आली होती. सदर विनंतीच्या अनुषंगाने निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील भूकंपग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकरिता संपादित जमिनीचा मा. दिवाणी 
न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार भूसंपादन अधिनियम १८९४ च्या कलम १८ मधील तरतूदीनुसार 
पुढील तक्त्यात नमूद प्रकरणात वाढीव मोबदला अदा करण्याकरिता विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद 
यांनी मागणी केलेली रक्‍कम रूपये ७,४३,८७,५९८/- (रूपये सात कोटी त्रेचाळीस लक्ष सत्याऐंशी 
हजार Waal AGAVE फक्त) एवढा निधी वितरीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. एलएआर क्रमांक नांव व पत्ता निधी मागणी 
श्री. बाळू लक्ष्मण मोरे (मयत) 
i क्र. 38/2098 | वारस श्री. राजेंद्र बाळू मोरे ₹ २,१२,६६,८४२/- 


रा. मुर्शदपूर ता. लोहारा, जि. उस्मानाबाद 
श्री. गुंडू श्रीधर पोतदार (मयत) 

श्री. भागवत गुंडू पोतदार 

श्री. सतिश गुंडू पोतदार 

२ | क्र. ६०६/२००५ | श्रीमती शोभा माधव सुवर्णाकर ₹ ३६,०८,१०१/- 
श्रीमती अलका मारूती धर्माधिकारी 
श्रीमती मीना दिगांबर पोतदार 

रा. सास्तूर, ता. लोहारा, जि. उस्मानाबाद 
श्री. काशिराया रुद्राप्पा नवटाके (मयत) 
श्रीमती रत्नाबाई कलाप्पा कंटेकुरे 

३ । क्र. ३२९/२०१६ श्री. सुभाष काशिराया नवटाके ₹ १,९०,३९,६८३/- 
श्री. हरणाप्पा काशिराया नवटाके 

रा. काळनिंबाळा, ता. उमरगा, जि. उस्मानाबाद 
श्री. सुधीर माधवाचार्य जोशी 

रा. सास्तूर, ता. लोहारा, जि. उस्मानाबाद 

श्री. झुंबर श्रीनिवास कुलकर्णी 

रा. मंगरुळ, ता. औसा, जि. लातूर 


tos क्र. १७/२००८ ₹ २?,४१,१६,०३७/- 


५ | क्र. ७७७/२००९ र ६३,५६,९३५/- 


एकूण- | ₹ ७,४३,८७,५९८/- 


२. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील भूकंपग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकरिता संपादित जमिनीचा मा. दिवाणी 
न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार भुसंपादन अधिनियम १८९४ च्या कलम १८ मधील तरतुदीनुसार 
वाढीव मोबदला अदा करण्यासाठी सन २०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षात BEAMS प्रणाळीवर उपलब्ध 
तरतूदीतून रूपये ७,४३,८७,५९८/- (रूपये सात कोटी त्रेचाळीस लक्ष सत्याऐंशी हजार पाचशे 
अठ्ठयाण्णव फक्त) एवढा निधी “मागणी क्रमांक सी-०९, मुख्य लेखाशीर्ष ४२३५-सामाजिक सुरक्षा व 

पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.१००/र-८ 

कल्याण यावरील भांडवली खर्च, ०१ पुनर्वसन, २०१ इतर पुनर्वसन योजना, (००) (00) (09) इतर 
पुनर्वसन योजना (अनिवार्य) (४२३५ ०१०८) ५०-इतर खर्च (भारित)” या लेखाशीर्षाखाळी विभागीय 
आयुक्‍त, औरंगाबाद यांना खालील अटींच्या अधीन राहून उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


वित्तीय शिस्तीच्या अनुषंगाने सर्व संबंधितांनी खाळील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करावी. 


१) विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद यांनी भूधारकास अदा करण्यासाठी परिगणना केलेली 
वाढीव मोबदला रक्कम अंतिम व योग्य असल्याची खातरजमा करुन, उपलब्ध करुन दिलेली 
उपरोक्त रक्‍कम भूधारकास तात्काळ अदा करावी. 

२) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांनी मा. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार वाढीव मोबदला मंजूरीचे 
आदेश तात्काळ निर्गमित करावेत. 

३) अदा करण्यासाठी मंजूर केलेल्या बाबी व्यतिरिक्त अन्य बाबींवर अनुदान खर्च होणार नाही 
यांची विभागीय आयुक्‍त यांनी दक्षता घ्यावी. 

४) या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आळेला निधीपेक्षा जास्त निधी कोणत्याही परिस्थितीत खर्च 
होणार नाही याची संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. 

५) मा. न्यायालयाचा निर्णयानुसार वाढीव मोबदला अदा करण्यास विलंब होणार नाही यांची 
संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. तसेच न्यायालयीन प्रकरण असूनही, मा. उच्च न्यायालयाच्या 
निर्णयानंतर एवढया विलंबाने निधी मागणी सादर करण्यास जबाबदार संबंधित अधिकारी/ 
कर्मचारी यांचेवर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी. 

६) सदरच्या आदेशातील नमूद मुख्य लेखाशीर्ष मागणी क्रमांक सी-०९, मुख्य लेखाशीर्ष ४२३५- 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यावरील भांडवली खर्च, ०१ पुनर्वसन, २०१ इतर पुनर्वसन 
योजना, (००) (००) (०१) इतर पुनर्वसन योजना (अनिवार्य) (४२३५ ०१०८) ५०-इतर खर्च 
(भारित) या लेखाशीर्षांतर्गत कोणताही निधी शिल्लक रहाणार नाही अथवा सदर आदेशान्वये 
प्राप्त होणारा निधी संबंधित यंत्रणेच्या कोणत्याही Operational Bank Account /PLA (स्वीय 
प्रपंची खाते) मध्ये जमा करून ठेवण्यात येणार नाही, याची संबंधित अधिकारी यांनी दक्षता 
घ्यावी. 

७) मुख्य लेखाशीर्ष मागणी क्रमांक सी-०९, मुख्य लेखाशीर्ष ४२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
यावरील भांडवली खर्च, ०१ पुनर्वसन, २०१ इतर पुनर्वसन योजना, (००) (००) (०१) इतर पुनर्वसन 
योजना (अनिवार्य) (४२३५ ०१०८) ५०-इतर खर्च (भारित) या लेखाशीर्षांतर्गत संबंधित संनियत्रण 
अधिकारी यांनी होणाऱ्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे ठेवून शासनाच्या प्रचलित लेखा पध्दतीनुसार ते 
महालेखापाल यांना सादर करावेत. तद्नुषंगाने या लेखाशीर्षाखाली होणाऱ्या खर्चाचा ताळमेळ, 
विनियोजन लेखे इत्यादि कामे संबंधितांनी प्रचलित पध्दतीप्रमाणे करावीत. 

८) यासंदर्भातील खर्च विवरणपत्रे” अहवाल शासनास न चुकता सादर करण्यात यावीत. वरील 
निधीसंबंधित खर्च ताळमेळाची विवरणपत्रेमहालेखापाल कार्यालयाच्या Reconcillation Slip सह 
शासनास न चुकता सादर करावीत. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.१००/र-८ 
९) संबंधित अधिकारी यांनी या आदेशान्वये वितरीत निधीचे उपयोजन WAPI Utilisation 
Certificate महालेखापाल कार्यालय, संबंधित जिल्हाधिकारी/ विभागीय आयुक्‍्त/शासनास 


तातडीने सादर करावे. 


उ: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१४१७२७५२९९१९ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 


tally signed by SANJAY MAROTI JAGTAP. 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE 
AND FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashti 
2.5.4.20=9ea94b7d58fc204d63a497943e6c56976c537462d5f2964 


980c30906051d44d7, 

pseudonym=CB263AE7A97BA5DB04805052B34A6E185702D5F9, 
JA GTA Pp ialNumber=2C1FC77 1D686D36A26A8AF979409826984378A7 

3F9D4AEECA990209686CC25BD, SANJAY MAROTI JAGTAP. 

Date: 2023.03.14 17:32:08 +05'30' 


(संजय जगताप) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


विभागीय आयुक्‍त तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी (पुनर्वसन), औरंगाबाद 

उप आयुक्त (पुनर्वसन), औरंगाबाद 

जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद 

जिल्हाधिकारी, लातूर 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उमरगा 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, औसा 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१, नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१, नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर 

महसूल व वन विभाग,कार्यासन ब-१,मंत्रालय, मुंबई ३२. 

महसूल व वन विभाग,पी.ए.सी.कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

निवडनस्ती कार्यासन र-८, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 


कअ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


